विभागीय/ जिल्हा/ तालुका क्रीडा संकुल 
अनुदान मर्यादा सुधारित करण्याबाबत व 
त्यासंबंधीच्या अटी शार्ती/मार्गदर्शक तत्वांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०१ मार्च, २०२३ 

वाचा :- 

शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, 

दिनांक २३ मार्च, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ (पृष्ठ क्र.३) मध्ये ज्या विभागीय/ जिल्हा/तालुका क्रीडा 


संकुलांच्या अंदाजपत्रकास, सुधारीत अंदाजपत्रकास यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता दिली असून त्यांचे बांधकाम पूर्ण 
झाले आहे. अथवा प्रगतीपथावर आहे/अपूर्ण अवस्थेत आहे, अशा क्रीडा संकुलाबाबतची अनुदान मर्यादा नमूद 
केलेली आहे. 

सदर परिच्छेद २ मधील (पृष्ठ क्र.३) शेवटच्या ओळीत खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आलेले आहे:- 

“ सदर अनुदान सद्याच्या अनुदान मर्यादेनुसार मंजुर केलेल्या अनुदानाव्यतिरीक्त राहील”. 


या ऐवजी 


“यानुसार मिळणारे अनुदान हे यापूर्वीच्या अनुदान धोरणान्वये (संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२१ .३.२००९) 
मंजूर असलेल्या/ मिळालेल्या अनुदानाच्या व्यतिरीक्त अनुज्ञेय राहील”. असे वाचण्यात AA, (अन्य तरतुदी त्याच 


राहतील, 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०११७०६०९५६२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RANSING 
ANANDRAO DERE. Bitters 
(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Oed4bdat 


प्रत, 
१. राज्यपालांचे सचिव, राज्यपालांचे कार्यालय, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१ 


8. 
. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


६. 


& 


es 


मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


१०. 
११, 
ष्र. 
१२३. 
१४. 


ms 


q4 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 


अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

सर्व आयुक्‍त,महानगरपालिका, 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व मुख्याधिकारी,नगरपालिका/ नगरपरिषद. 

. सर्व विभागीय उपसंचालक,क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 
. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा संचाळनाळलयामार्फत) 

. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय,मुंबई. 

. नियोजन विभाग (कार्यासन -१४११),मंत्रालय,मुंबई 

. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


